अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेच्या मान्यतेस 
अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून संस्था 
बंद करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१४३/तांशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- 9) शासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र क्र. क्र.टीईएम/२०१८/प्र.क्र.१०९/ 

तांशि- ४, दिनांक १२/०४/२०१८ 

2) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे एफ क्रमांक 
वेस्टर्न/१-३५०८२३७६०७/२०१८/प्रोग्रेसिव्ह क्लोजर,दि.३०/०४/२०१८ 
चे पत्र. 

३) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी 
/संस्थाबंद /२०१९/१३८८, दि.०७/१०/२०१९. 

४) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी 
/संस्थाबंद /२०२१/३७७, दि.१९/०४/२०२१. 


प्रस्तावना : 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या वर नमूद क्र.२ येथील 
दि.३०.०४.२०१८ रोजी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी वर नमूद 
क्र.३ येथील दि.७.१०.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तवित केल्यानुसार श्री गुरुदत्त शिक्षण संस्थेचे श्री 
धोंडू बळीराम पवार कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट, मनूर, कळवण, जि. नाशिक ही व्यवस्थापनशास्त्र 
अभ्यासक्रमाची संस्था शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून बंद करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून श्री गुरुदत्त शिक्षण संस्थेचे श्री 
धोंडू बळीराम पवार कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट, मनूर, कळवण, जि. ही नाशिक व्यवस्थापनझास्त्र 
अभ्यासक्रमाची संस्था बंद करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०३१२३०२९५९०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay Audumbar 
Dharurkar : : 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक 

३. कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१४३/तांशि-४ 


४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे. 

५. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षण विभाग), नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


